विधी अधिकारी (गट-अ),विधि अधिकरी 
(गट-ब), विधी सहाय्यक, जनसंपर्क 
अधिकारी व संगणक ऑपरेटर या पदांचे 
मानधन वाढ करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सकआ २०१५/प्र.क्र. ३३८ /आस्था-२ 
मादाम काम मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्राळय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २६ ऑगस्ट, २०२४ 


वाचा :१) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व सांस्कृतिक कार्य व विशेष सहाय्य विभाग, क्र. सकआ 
२००४/प्रक्र ८६/ आस्था-२,दि. १८/१०/२००५ 
२) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्र. सकआ २००१/प्रक्र २५१ भाग- 
३/आस्था-२, दि. ४/२/२००६ 
३) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्र. सकआ २००४/प्रक्र १२९/आस्था-२, 
दि. २६/२/२००७ 
४) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्र. सीबीसी १०/२००६/ प्रक्र 
४५६/मावक-५, दि. २२/६/२००७ 
५) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्र. सीबीसी १०/२००६/ प्रक्र ३३२ 
/मावक-५ दि. १५/१०/२००७ 
६) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग,क्र सकआ २०११/३७६/प्रक्र १०५/ 
आस्था-२, दि. ९/२/२०१२ 
७ शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग,क्र सकआ २०१५//प्रक्र ३३८/आस्था-२, 
दि. २६/२/२०१६ 
८) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग,क्र सकआ २०१५//प्रक्र ३३८/ आस्था- 
२,दि. ३१/०१/२०१८ 
९) आयुक्त, समाज कल्याण, पुणे यांचे पत्र क्र. सकआ/आस्थं०1-१/कंत्राटी कर्मचारी/सेवा २०२२- 
२०२३/का-६/११००, दि. २१.०४.२०२३ 


प्रस्तावना : 


समाजकल्याण आयुक्तालय व त्यांचे नियंत्रणाखालील क्षेत्रीय कार्यालयांत तसेच दिव्यांग 
कल्याण आयुक्‍्तालयाच्य आस्थापनेवर संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये विधी अधिकारी, गट-अ, 
विधी अधिकारी, गट-ब, विधी सहाय्यक, जनसंपर्क अधिकारी व संगणक ऑपरेटर या संवर्गात पदे 
निर्माण करण्यात आली आहेत. ही पदे करार (कंत्राटी) पध्दतीने भरण्यात आलेली असून, या 
पदांसाठी ठराविक दराने मानधन निश्चित करण्यात आले आहे. सदरील पदांना देण्यात आलेल्या 
मानधनात उपरोक्त शासन निर्णयान्वये वाढ करण्यात आली होती. तथापि, वाढती महागाई व 
कामाचा वाढता व्याप विचारात घेता, सदर कंत्राटी पदांच्या सध्याच्या मानधनामध्ये वाढ करण्याचा 
प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय क्रमांकः सकआ २०१५/प्र.क्र. ३३८ /आस्था-२ 


शासन निर्णय : 
समाजकल्याण आयुक्तालय व त्यांचे नियंत्रणाखालील क्षेत्रीय कार्यालय, विभागीय जात 
पडताळणी समित्या तसेच दिव्यांग कल्याण आयुक्तालयाच्या आस्थापनेवरील विधी अधिकारी, 
गट-अ, विधी अधिकारी, गट-ब, विधी सहाय्यक, जनसंपर्क अधिकारी व संगणक ऑपरेटर या 
पदांसाठी निश्चित करण्यात आलेल्या मानधनात पुढीलप्रमाणे वाढ करण्यास शासन मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


सध्याचे दरमहा मानधनाचे दर । सुधारीत दरमहा मानधनाचे 
(रुपये) दर (रुपये) 


२. सदर पदे करार (कंत्राटी) पध्दतीने भरण्यात आलेली असल्याने, उपरोक्‍त मानधनात वाढ 
केल्यामुळे संबंधित कंत्राटी तत्वावर नियुक्‍ती करण्यात आलेल्या कर्मचारी/अधिकारी यांना कायम 
सेवा (स्थायीकरण) चा हक्क सांगता येणार नाही. 
३. सदर पदे ही करार (कंत्राटी) पध्दतीने भरण्यात आलेली असून, संदर्भाधीन शासन 
निर्णयान्वये विहित करण्यात आलेल्या अटी, शैक्षणिक अर्हता, अनुभव, कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या या 
बाबी कायम ठेवण्यात येत आहेत. 
४. सदर मानधनात करण्यात आलेली ही वाढ दि. १/८/२०२४ पासून अंमलात येईल. 
५. या निर्णयामुळे होणारा वाढीव खर्च योजनांतर्गत मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात यावा व तो 
संबंधित लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा. 
६. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.६५१/व्यय-१४, दि. 
०५.०८.२०२४ अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
७. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०८२६११५६५८२४२२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SATISH M 
KHAIRMODE 


(सतीश खैरमोडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) आयुक्‍त, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सकआ २०१५/प्र.क्र. ३३८ /आस्था-२ 


2) आयुक्त, दिव्याग कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

३) महासंचालक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे 

४) सर्व प्रादेशिक उपायुक्त, समाज कल्याण 

५) सर्व उपायुक्‍त तथा सदस्य, जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती 

६) सर्व सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण 
) 
) 
) 


७) सर्व जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद 
८) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता:लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 
९) अधिदान व लेखा अधिकारी 
१०) सहायक अधिदान व लेखाधिकारी 
११) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
१२) उप सचिव, दिव्यांग कल्याण विभाग, मंत्राळय, मुंबई 
१३) अवर सचिव (व्यव-१४) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१४) सह सचिव/सर्व उपसचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 
) 


१५) सर्व अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१६) सचिव (सा.न्या.) यांचे स्विय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
१७) निवड नस्ती आस्था-२ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


